“छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या 
कंपनीच्या आस्थापनेवर नियमित स्वरूपाची 
पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्‍त करावयाच्या सेवा 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी-२०२१/प्र.क्र.७८/का.१४२५, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ मे, २०२१ 


संदर्भ :- १ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचा शासन निर्णय क्रमांक 
सीबीसी-२०१८/प्र.क्र.9१/मावक दिनांक १५.११.२०१८. 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचा शासन निर्णय 
क्रमांक,सीबीसी-२०१८/प्र.क्र.9१/मावक,दिनांक-०१.०१.२०१९ 
3) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.१३/२१/आपुक, 
दिनांक-०८.०४.२०२१ 
४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमाक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ 
दि.०४.०५.२०२० 


प्रस्तावना : - 

१. “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या 
कंपनीचे दिनांक २५ जून, २०१८ रोजी कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ८ अन्वये 
नोंदणीकरण करण्यात आले आहे. 

२. “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), Fr" ay 
कंपनीच्या Memorandum of Association व Article of Association प्रमाणे जबाबदारी पार 
पाडण्याकरीता त्वरीत आवर्यक व्यवस्था होण्याकरीता “निबंधक” व “लेखा अधिकारी” ही 2 
पदे संदर्भ क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच “व्यवस्थापकीय संचालक” हे पद संदर्भ 
क्रमांक-२ अन्वये यापुर्वी मंजूर करण्यात आले आहे. 

३. “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या 
कंपनी मार्फत मराठा,कुणबी,कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक 
व शैक्षणिक विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची कालबध्दतऱ्हेने व प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारीवृंद मिळून ४१ पदे निर्माण 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीसाठी एकूण ४१ नवीन पदे निर्माण करण्यास 
संदर्भ क्रमांक-३ अन्वये वित्त विभाग अधिनस्त "उच्चाधिकार सचिवसमिती " कडून मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीकरिता ४१नवीन पदांच्या पदनिर्मितीचे आदेश निर्गमित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र.9८/का.१४२५ 


शासन निर्णय :- 
१. 


“छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या 


कंपनीसाठी खालीलप्रमाणे ४१नवीन पदे निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र नियमित पदे वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
षि वरिष्ठ प्रकल्प संचालक (सांख्यिकी | S-23: ६७७००-२०८७०० व ५ 
व मुल्यमापन,शिक्षण,कृषि,कौडल्य | 5-२०: ५६१००-१७७५०० 
विकास,समाजकल्याण) 
२ | सहायक लेखाधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० 1 १| 
3 | संशोधन अधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० a 
एकुण - ८ 
बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मासिक । मनुष्यबळ 
मानधन (रु.) संख्या 
१ प्रकल्प संचालक ५७,५४५/- २ 
२ | कंपनी सेक्रेटरी ३५,०००/- बिळे का 
३ | औदयोगिक समन्वय अधिकारी (प्लेसमेट अधिकारी) ३४,७५०/- 1१ 
४ | ग्रंथपाल ४०,०००/- PF 4 | 
५ | स्थावरव्यवस्थापक/कनिष्ठ अभियंता ३५,०००/- | __" 
६ | संगणक कनिष्ठ सल्लागार ३०,०००/- ha !| 
७ । प्रकल्प अधिकारी २८,०००/- 2 
८ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २४,९००/- शिळ 
९ | संगणक अभियंता २८,०००/- २ 
| 90 ० | वरिष्ठ लिपिक २४,५००/- P49 | 
११ | लेखा सहायक २०,०००/- i 
१२ | कनिष्ठ सहायक २२,०००/- ८ 
१२ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर १८,०००/- 3 
१४ । वाहन चालक १७,१२८/- 3 
१५ ।माळी १५,४४४/- शिश 
१६ | ros १५,४४४/- 3 
१७ | सफाई कर्मचारी १२७७१/- =e 
एकूण - 33 
२. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या 


कंपनीसाठी स्वतंत्र ळेखाशीर्ष घेण्यात आळे आहे. सदर पदांसाठी होणारा खर्च 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र.9८/का.१४२५ 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता “ओ-२,लेखाशीर्ष 2224 F-429” या लेखाशीर्षाखाली 


मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” 
कंपनीचे ज्या ३३ मनुष्यबळ बाहययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता दिली आहे असे 
मनुष्यबळ बाहययंत्रणेव्दारे सेवा उपलब्ध करुन घेताना वित्त विभाग शासन परिपत्रक, 
दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, दि.०२.१०.२०१३, दि.०२.०८.२०१६, दि.३०.०९.२०२० 
मधील तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करावे. वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक१४५/आपुक,दिनांक २०.०४.२०२१ अन्वये बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवांच्या मासिक 
मानधनाबाबत मान्यता दिलेली आहे. 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमाक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३दि.०४.०५.२०२० 
मधील "अनुक्रमांक १४ (पदभरती व बदली)” हा या प्रकरणी लागू न करण्याबाबत वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमाक:अनौस क्र.२११/२०२१/व्यय-८, दि.३०.०४.२०२१ अन्वये 
मान्यता घेण्यात आळेली आहे. या मान्यतेनुसार सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर Sl da निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५०४१३५१४००५१६ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
D ee p a k otahoncnraertf ata et 
Shivajirao Desai 22a: 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


stalCode=400032 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा/विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन मुंबई. 

५. अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
पुणे-४११ ००१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


rashtra, ou=Planni 


ing 
० ॥3॥11वीएव, 
4d1 1 b2ee4dfa01facc6e58028a3bde93d4ac81d87ed62 


erialNumber=f3a85577333780db2d347fab235605a8c5 1e9cf8 
{c3339f64aba61827c8c000d, cn=Deepak Shivajirao Desai 
Jate: 2021.05. 5'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र.9८/का.१४२५ 


. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री,(सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 

१२. मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

१३. प्रधान महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

१४. आयुक्‍त,समाजकल्याण,पुणे 

१५.आयुक्‍त, शालेय शिक्षण, पुणे. 

१६.आयुक्‍त , कौशल्य विकास, नवी मुंबई. 

१७.आयुक्त , कृषी, पुणे. 

१८. आयुक्त, क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे. 

१९.आयुक्त, WMI ,पुणे. 

२०.आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई. 

२१.जिल्हाधिकारी (सवी 

२२.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे-४११ ००१. 

२३. सह सचिव/उप सचिव (सर्वी नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती (का-१४२५). 


mo (२ ७ —& 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


